पायाभूत व अन्य सुविधा यासाठी विशेष केंद्रीय 
सहाय्य (Special Central Assistance) 
योजनेअंतर्गत निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विजा-१ ब 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१९ जुले, २०२२. 
वाचा- 

१. शासन निर्णय गृह विभाग सम क्रमांक दि.९/६/२०२२. 
२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. योजना २०२१/प्र.क्र.४५/अर्थ-१, दि.०१/७/२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ खालील प्रमाणे वाचावा:- 
४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सह/उप सचिव, गृह विभाग (रोख शाखा), मंत्रालय, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने निधी कोषागारातून आहरित 
करुन संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या Special Central Assistance 
Scheme (३१९४) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा खाते क्र. ४०५४६९०३५३७, IFSC Code 
58॥९००६१५२४, MICR Code ४००००२५७७ या खात्यावर वर्ग करावा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१९१४२३३५२१२९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitall .d by Sanjay Dagadu Khedekar 


Sanjay Dagadu ४८ 
Khedekar 


pos 
'701d275833105Sdd3c4 
(09c1 b4de20bdf4f85, cn=! 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत:- 

१. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 

२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
४. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
६. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

७. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, गडचिरोली 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,गडचिरोली 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,गडचिरोळी 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (faan- १ ब). 


